ग्रामीण रुग्णालय, औंढा नागनाथ, 
जि. हिंगोळी येथील दुरुस्तीच्या 
कामाच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रमादु २०२२/प्र.क्र.३१/आरोग्य ४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक :३ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे-६/ग्रारुंऔंढानागनाथ 
किरकोळबांध /७९-८०/२२, दिनांक ०३.०१.२०२२. 


प्रस्तावना : 


ग्रामीण रुग्णालय, औंढा नागनाथ जि. हिंगोली येथील दुरुस्तीच्या कामाचे रु.३.१५ कोटी 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व AHR प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

२. ग्रामीण रुग्णालय, औंढा नागनाथ जि. हिंगोली येथील दुरुस्तीच्या कामाचे अंदाजपत्रक सन 
२०२०-२१ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकात अंतर्गत इमारत दुरुस्ती, 
खिडक्या, दरवाजे,फरशी, पाणीपुरवठा, सोलर, पेव्हर ब्लॉक, विदयुतीकरण इ. दुरुस्तीची तरतूद 
करण्यात आली आहे. तसेच ४ टक्के आकस्मिक खर्चाची तरतूद करण्यात आली असून सोबत 
जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट “अ” येथील Recapitulation sheet प्रमाणे रुपये 3.94 कोटी इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शर्ती :- 


१) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमादु २०२२/प्र.क्र.३१/आरोग्य ४ 


२) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 

४) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

५) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

६) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

७) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. ग्रामीण रुग्णालय, औंढा नागनाथ जि. हिंगोली येथील दुरुस्तीच्या बांधकामावरील खर्च मागणी 
क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली 
खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१) 
मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 


४. ग्रामीण रुग्णालय, औंढा नागनाथ जि. हिंगोली येथील दुरुस्तीच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या 
रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास 
सादर करावा. 


५. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच सार्वनिक 
बांधकाम विभागाचा अनौपाचरीक संदर्भ क्र.१०६/२०२१/इमा-२ दि. ०२.०९.२०२१ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमादु २०२२/प्र.क्र.३१/आरोग्य ४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१०५७५०९३१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


qo. 
११. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


ICode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd7699890 


6ed5012a776fbe5072661d97c2c56: 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF 
33CD1AD8C6B9, 

ber=C351F74FB3439ACA7 1466FCFBB2 


KENDRE या का 
(दी.नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, औरंगाबाद. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, हिंगोली. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. हिंगोली. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


ay serene 


६ Name () W 97 


~ Name Of Work : (A) Repairs To Rural Hospital Building Aundha Nagnath (B) Constructing C.C Road & 
n.%.S, Drain in the Premices of Rural Hospital Buiiding Au. Jia Nagnath Tq. Aundha Nagnath Dist 


Hingoli. 
facil Perticulars Of Scope 


RECAPULATION SHEET 
ESSENTIAL | ाचाताच्न्य 


Built Up Areal Unit Rate as per — Cost Rs. 
qm./ Rgm | Noi ms (Rs./Sam it 


| Meter/ tae गो |-Component Wise Total 
etc} 


भै | 

} _1_|a) Building Proper (Repairs Work) | 87 870.16 | aaa 
j ee | | 

अ लाज. coe ee 

H मिव Fioor (Including Plinth 

é Protection) 

_ {First Floor 


ee 


| 

| 

i 

+ 

i 

॥ __ [Second Foor Floor 
| i Third Floor 

|. 


य — ear rae | 
=: Fuel Gas Pine Line 


| i 

| ८) Boi Digester i 

| d) Rain / Roof as ae Harwesting ~ 870.16 1560096 
| oftop(MOU Tobe | 1 Lumps 


ie) Solar Rooftop(MOUTobe |_- top( MOU To be 
Th amp For renee 


——— as a oe 


7 a Internal} 5% On (a)j 


रि External] 6% On (a) cE = 
निट Fighting Arrangement 4% On (a) { 391939.00 


ne al ~ Sub Total (3) 881863.00 


Colouring & Gate icluded in 
Repairs work (a) 


poraucerel F  6868433.00 7 
र्ट टॅ | 
300000 


शि 500000 


oor || — inC.C. Road & 
C.C. Drain Detail Estimate 


li) Internal Road/Drain (Rmt.) As per 
Detailled Estimate (290 Rmt.) 
a - iii) Development of Ground/ 
Gardening 
~~ Tiiv) Parking 


I. 


j 
| 


|| im 


Sub Total (B)} 7668433.00 


q 
प 
र 


€) 


€ ) 


ii) Water Main Storage & Pump 
House, Borewell 


v) External Toilet शिश 500000 
vi) AB Room, Area Lightening, Lumpsum 500000 
Pumps, Generator. 


i) 4% For Contingencies On (A) 


ii) 5% For Green Building Concept On 


= 


iii) 12% For GST Charges On (P) 


iv) Price Exclation 10% on (P) 


3) ५८३१५७ 


PLINTH AREA RATES FOR 
1) Building Proper Cost = Rs. /Sqm. 
ll) Electrical Work Cost = Rs. /Sqm. 
Ill) Water Supply Cost = Rs. /Sqm. 
IV) For (I) +(II)+(IIl) Cost = Rs. /Sqm. 
V) For Total Project Cost (TPC/Areaas = Rs. /Sqm. 


* No Expenditure of Govt. involved as will be installed by enterpreneur and reduced energy billslls will be 
paid by user departments ie fhe enterpreneur as repayment for the expenditure incured on the installation. 


y 


Assistant Executive Engineer 
P.W.Sub-Division, Aundha (N.) 


a. iVe Engineer 
P.W. Division, Hingoli. 


an 


= nding Engineer 


क २७०५ 8 Circle,Nanded 


Heer [40d ay 


shy के | aes 


Technicatly Approved For 
Rs. 2d £3 Ri — IS £3 2H j-— | 


In Words Three cored 6 (१४0४'९./) स्‌ 
Thre १2 Hho cthiyraud ho huyol 


Rana pe 


Chief Engineer 


P.W. Regien, Aurangabad 


Saws 


